श्री. अनिल महादेव कवडे, राज्य सहकारी 
निवडणूक आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे, यांच्या वेतन 
निश्चितीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक :- आपना १९२४/ प्र.क्र. १०५/१३स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर,२०२४. 


वाचा :- १. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक :- सीएसएल-२०१३/ प्र.क्र.१२४/ १५-सी, 
दिनांक ३० मार्च, २०१३ रोजीची अधिसूचना. 
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सववि ३११३/ प्र.क्र.9२/आस्था१, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३. 
३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक :- सीएसएल-२०१४/ प्र.क्र.१२/ १३-स, दिनांक 
११ सप्टेंबर, २०१४ रोजीची अधिसूचना. 
४. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय क्रमांक:- सा.का.नि. ७२१ (अ), दिनांक २५ जुले, २०१६ 
रोजीची अधिसूचना. 
५. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक :- आपना-१२१७/ प्र.क्र.२८/१३-स, 
दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०२१ रोजीची अधिसूचना. 
६. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक :- सीएसएल-१२१७/ प्र.क्र.२८/ १३स, 
दिनांक २५ ऑक्टोबर,२०२१ रोजीची अधिसूचना. 
७. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक:- अप्रदा- १८२४/ प्र.क्र.२७/१३स, 
दिनांक १६ मार्च, २०२४ रोजीची अधिसूचना. 
८. भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभाग यांचे Authority No.PEN MISC/ PUNE/ 
२१२२४८८४८६/३/२/२४/१०/८००२८८२९, दिनांक २६.०४.२०२४ रोजीचे पत्र. 
९. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्रं.रासनिप्रा/ कक्ष- 
१६/ आस्था/ आयुक्‍त- अनिल कवडे/ वे.नि./ २९८८/२०२४, दिनांक ३० मे,२०२४ रोजीचे 
पत्र. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका घेण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० (१९६१ चा महा.चोवीस) (सन २०१३ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २ अन्वये सुधारीत केल्यानुसार) 
च्या कलम ७३ गख याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून वाचा क्रमांक १ येथील 
शासन अधिसूचनेन्वये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण घटित करण्यात आले आहे. त्यानंतर वाचा 
क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर ४४ पदे 
निर्माण करण्यात आली असून, त्यामध्ये राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्‍त या पदाचा समावेश आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः आपना १९२४/ प्र.क्र. १०५/१३स, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा.२४ चे कलम ७३ कब, च्या पोट- 
कलम (४) तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (आयुक्तांच्या सेवा शर्ती) नियम २०१४ च्या 
नियम १८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये आयुक्‍त, राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरण हे पद भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अपर मुख्य सचिव पदाच्या समदर्जाचे असेल 
असे अधिसूचित करण्यात आले आहे. तसेच, केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ 
जानेवारी, २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्यामुळे, वाचा क्रमांक ६ येथील 
अधिसूचनेन्वये, महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण (आयुक्तांच्या सेवाशर्ती) नियम २०१४ चे 
नियम ५ मध्ये “दरमहा रुपये ८०,०००/- एवढे” या मजकुराऐवजी “शासनाच्या अतिरिक्त मुख्य 
सचिवांच्या वेतनासमान, दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून दरमहा” असा मजकूर दाखल करण्यात 
आला. त्यामुळे, ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक 
प्राधिकरण या पदाचे वेतन अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या वेतनासमान म्हणजेच रुपये २,२५,०००/- इतके 
निश्चित झाले आहे. त्यानुसार वाचा क्रमांक ९ येथील पत्रान्वये शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे वेतन व भत्ते निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
आदेशा :- 

श्री. अनिल महादेव कवडे (भा.प्र.से.सेवानिवृत्त, राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्‍त, राज्य 
सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना ७ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन निश्चिती 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 

७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन निश्चितीचा तक्ता 


(रक्‍कम रुपयांत) 
नाव पदनाम सातव्या वेतन निवृत्तीवेतन विद्यमान वेतन सुधारणेचा 
आयोगाप्रमाणे | Indian Audit & | पदावरील निश्चित दिनांक 
वेतन वत करावयाचे वेतन 
epartment ; ; 
(Office of the (स्तभ३ - स्तभ४) 
Principal 
Account 
General (A&E)- 
1, मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे 
q २ ३ :1 4 & 
श्री.अनिल राज्य सहकारी २,२५,०००/- ९९,८००/- १,२५,२००/- ०२.०५.२०२४ 
महादेव कवडे निवडणूक आयुक्त, 
राज्य सहकारी 
निवडणूक 
प्राधिकरण, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


०२. श्री. अनिक कवडे, राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण (आयुक्तांच्या सेवाशर्ती) नियम, 
२०१४ दिनांक ११ सप्टेंबर,२०१४ रोजीच्या अधिसूचनेत नमुद केलेले इतर भत्ते राज्य सहकारी निवडणूक 
आयुक्‍त या पदावर कार्यरत असेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत यथास्थिती अनुज्ञेय असतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आपना १९२४/ प्र.क्र. १०५/१३स, 


०३. महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण (आयुक्तांच्या सेवाशर्ती) नियम, २०१४ दिनांक 
११सप्टेंबर, २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेतील नियम ५ मधील तरतुदीनुसार सुधारित वेतनातून निवृत्ती वेतन 
कमी केल्यानंतर जे वेतन निश्चित होते त्या वेतनावर राज्य शासनाने मंजूर केलेला महागाई भत्ता अनुज्ञेय 
ठरेल. 


०४. श्री. अनिल कवडे, राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांना 
प्रवास भत्ता व इतर भत्ते महाराष्ट्र राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण ( आयुक्तांच्या सेवाशर्ती) नियम, 
२०१४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लागू राहिल. तसेच, सदर वेतनश्रेणी श्री. अनिल कवडे यांना दिनांक 
०२ मे, २०२४ पासून ते सदर पदावर कार्यरत असेपर्यंत लागू राहिल. 

०५. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१२०११५५७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL JAYRAM 
CHAUDHRY 


(अनिल ज.चौधरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबारहील, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१ 
२ 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४ 


. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


५. मा.अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागरे) / मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त) / प्रधान सचिव (व्यय) 
वित्त विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व २, मुंबई / नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ व 2, मुंबई / नागपूर. 

राज्य सहकारी निवडणूक आयुक्‍त, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
१०.सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, पुणे. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४.निवड नस्ती (१३स) 


on SG & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


